पदोन्नती 


कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातून 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट-अ मधील 
उप विभागीय अधिकारी पदावर पदोन्नती व 


पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-२०१८/प्र.क्र.१८३/सेवा-२ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: ३१.१०.२०१८ 


शासन आदेठा 


सन २०१७-२०१८ च्या निवडसूचीतील खालील daca मध्ये नमूद केलेल्या कनिष्ठ अभियंता 


(स्थापत्य) (वेतनश्रेणी रु. ९३००-३४८०० + ग्रेड पे ४४००) यांना, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातून 

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट-अ मधील उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) (वेतनश्रेणी रु.१५६०० - ३९१०० 
ग्रेड पे ५४००) पदावर या आदेशान्वये तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहे. पदोन्नती नंतर संबंधितांची नियुक्‍ती 
त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । कनिष्ठ अभियंता यांचे नांव व| पदोन्नतीचा | वाटप करण्यात पदस्थापना 
जात प्रवर्ग प्रवर्ग आलेला 
विभागीय संवर्ग 
a श्री.जी.आर.पाटील खुला औरंगाबाद | सा.बां.उप विभाग, फर्दापूर 
2. श्री.एम.के.पाटील, खुला कोकण-२ । छत्रपती शिवाजी महाराज 
इ.मा.व. स्मारक उप विभाग क्र.३, 
कुलाबा, मुंबई 
3. श्री.आर.ए.पाच्छापुरे खुला कोकण-२ । महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळ, मुंबई 
४. श्री.बी.एम.राजपुत, खुला औरंगाबाद । जि.प.(बां) उप विभाग, नांदेड 
वि.जा.अ. 
प. श्री.पी.आर.बिलीये खुला कोकण-२ ।ठाणे खाडी पूल उप विभाग 
क्र.४, तुर्भे, नवी मुंबई 
Ee श्री.एम.एस.बावनकुळे खुला नागपूर । सा.बां.उप विभाग, तिरोडा 
इ.मा.व जि.गोंदिया 
0. श्री.एन.डब्ल्यु.धांदे, खुला नागपूर ।उप कार्यकारी अभियंता, 
इ.मा.व. सा.बां.विभाग क्र.१, नागपूर 


शासन Beal क्रमांकः पीओजी-२०१८/प्र.क्र.१८३/सेवा-२, दिनांक ३१.१०.२०१८ 


अ.क्र. | कनिष्ठ अभियंता यांचे नांव व| पदोन्नतीचा | वाटप करण्यात पदस्थापना 
जात प्रवर्ग प्रवर्ग आलेला 
विभागीय संवर्ग 
८. श्री.एस.डी.चौधरी खुला कोकण-२ | व्यवस्थापक, बी.डी.डी.चाळ, 
वरळी, मुंबई 
ड्‌ श्री.एस.एन.बलकी, खुला अमरावती । उप अभियंता, मुख्य अभियंता, 
इ.मा.व. सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
कार्यालय 
ia ०. | ALTER, खुला नागपूर ।सा.बां.उप विभाग, आष्टी 
भ.ज.(बो 
णि १. ।श्री.यु.एन.नखाते, खुला नागपूर । उप अभियंता, दक्षता व गुण 
इ.मा.व. नियंत्रण मंडळ, नागपूर 
१२. _ श्री.बी.एम.जाधव, खुला पुणे उप अभियंता, झोपडपट्टी 
वि.जा.अ. पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे 
१३. | श्री.आर.जी.जाधव, खुला पुणे जि.प.(बां) उप विभाग, पाटण 
भ.ज.(बो 
१४. । श्री.एस.बी.साळवे, खुला कोकण-२ ।मुंबई रस्ते विकास व 
अ.जा. संकल्पचित्र उप विभाग क्र.५, 
वांद्रे 
१५.  । श्री.डी.जी.कांबळे, खुला पुणे मार्ग प्रकल्प उप विभाग, सातारा 
अ.जा. 
१६.  श्री.पी.जी.शिंदे, खुला पुणे प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, 
अ.जा. कोल्हापूर 
१७. श्री.एस.डी.मस्तुद, खुला पुणे उप अभियंता, पिंपरी चिंचवड 
अ.जा. नवनगर प्राधिकरण, पुणे 
१८. । श्री.एस.एस.भेनकी, खुला पुणे उप अभियंता, आयुक्‍त, महिला 
भ.ज.(क) व बाल कल्याण कार्यालय, पुणे 
१९. श्री.एल.एस.सिंग खुला नागपूर जि.प.(बां) उप विभाग, सावनेर 
२०. | श्री.ए.के.निकम, खुला कोकण-१ ।सा.बां.उप विभाग, सावंतवाडी 
भ.ज.(बो 
२१. । श्री.एस.आर.जुगादे खुला नागपूर ।उप कार्यकारी अभियंता, 


राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नागपूर 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन Beal क्रमांकः पीओजी-२०१८/प्र.क्र.१८३/सेवा-२, दिनांक ३१.१०.२०१८ 


अ.क्र. | कनिष्ठ अभियंता यांचे नांव व| पदोन्नतीचा | वाटप करण्यात पदस्थापना 
जात प्रवर्ग प्रवर्ग आलेला 
विभागीय संवर्ग 

२२.  श्री.पी.एम.देशमुख खुला अमरावती । सा.बां.उप विभाग, चांदूरबाजार 

२३. _श्री.पी.एन.मगर, खुला नागपूर  ।सा.बां.उप विभाग, समुद्रपूर 

वि.जा.अ. 

२४. _श्री.ए.बी.तेलमोरे, खुला अमरावती । उप कार्यकारी अभियंता, विशेष 

अ.जा. प्रकल्प विभाग, अमरावती 

२५. _श्री.एस.बी.बागुल, खुला कोकण-२ ।उप अभियंता तथा कार्यासन 

अ.जा. अधिकारी, सा.बां.विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

२६. _श्री.एम.बी.सुरवाडे, खुला कोकण-२ । उप अभियंता, दक्षता व गुण 

अ.जा. नियंत्रण मंडळ, नवी मुंबई 

२७. | श्री.आर.एस.नाखले, खुला नागपूर । सा.बां.उप विभाग, अहेरी 

अ.जा. 

२८. । श्री.व्ही.व्ही.सोनजे खुला कोकण-२ | सा.बां.उप विभाग, अंधेरी 
(श्री.पगारे यांच्या 
दि.३०.११.२०१८ रोजी 
सेवानिवृत्तीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पदावर) 

२९. | श्री.एच.आर.कलंत्री खुला अमरावती ।सा.बां.उप विभाग, उमरखेड 

३०. _ । श्री.एस.एम.बुरकूल खुला पुणे उप अभियंता, कृषी पणन 
सिव्हील इंजिनिअर स्पेषालिस्ट, 
पुणे 

३१. | श्री.एस.ए.हुन्नेरकर खुला कोकण-१ | सहायक GA अभियंता, 
पाणलोट बंधारा उप विभाग, 
रत्नागिरी 

३२. | श्री.एस.एस.सोनारे, खुला अमरावती । सहा.अधीक्षक अभियंता, 

इ.मा.व. सा.बां.मंडळ, अकोला 

33. श्री.एस.आर.भुरे, खुला नागपूर ।उप कार्यकारी अभियंता, 

इ.मा.व. जि.प.(बां) विभाग, नागपूर 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन Beal क्रमांकः पीओजी-२०१८/प्र.क्र.१८३/सेवा-२, दिनांक ३१.१०.२०१८ 


अ.क्र. | कनिष्ठ अभियंता यांचे नांव व | पदोन्नतीचा | वाटप करण्यात पदस्थापना 
जात प्रवर्ग प्रवर्ग आलेला 
विभागीय संवर्ग 
३४. | श्री.आर.एस.श्रीरामवार, खुला नागपूर  ।सा.बांउप विभाग क्र.१, 
इ.मा.व. गडचिरोली 
३५. | श्री.पी.डी.रमधम, खुला नागपूर ।उप कार्यकारी अभियंता, 
इ.मा.व. सा.बां.विभाग क्र.३, नागपूर 
३६.  _ श्री.व्ही.जी.नांद्रेकर, खुला कोकण-२ | अधीक्षक, आमदार निवास, 
भ.ज. (बो सा.बां.उप विभाग, मुंबई 
३७. | श्री.आर.जे.कुंभार, खुला पुणे जि.प.(बां) उप विभाग, कोरेगांव 
इ.मा.व. 
३८. | श्री.सी.बी.बाळदकर, खुला कोकण-२ = | सा.बां.पूर्व उप विभाग, परळ 
अ.जा. 
३९. _ श्री.एस.बी.पाटील खुला कोकण-१ | APT प्रकल्प उप विभाग क्र.२, 
चिपळूण 
४०. । श्री.एस.एस.जाधव, खुला नागपूर । उप अभियंता, महाराष्ट्र राज्य 
इ.मा.व. रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 
४१. | एम.एस.वासकर, खुला पुणे स्वीय सहायक, जिल्हा परिषद, 
इ.मा.व. सातारा 
४२. | HVA खुला औरंगाबाद । महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळ, मुंबई 
83. श्री.एन.ए.अहिरे, खुला नाशिक उप अभियंता, महाराष्ट्र 
इ.मा.व. अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, 
नाशिक 
४४. _श्री.एस.जे.शिवदे, खुला कोकण-१ ।उप अभियंता, जिल्हा 
भ.ज.(बो प्रयोगशाळा, माणगांव 
४५. | श्री.ए.एन.वाघ (वाघमारे), खुला पुणे उप कार्यकारी अभियंता, 
अ.जा. (अपंग) सा.बां.विभाग, मिरज 
४६. ।श्री.ए.टी.जगताप खुला अमरावती ।उप कार्यकारी अभियंता, 


सा.बां.( fears प्रकल्प) विभाग, 
यवतमाळ 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन Beal क्रमांकः पीओजी-२०१८/प्र.क्र.१८३/सेवा-२, दिनांक ३१.१०.२०१८ 


अ.क्र. | कनिष्ठ अभियंता यांचे नांव व| पदोन्नतीचा | वाटप करण्यात पदस्थापना 
जात प्रवर्ग प्रवर्ग आलेला 
विभागीय संवर्ग 
४७. श्री.बी.के.जगदाळे, खुला नाशिक सा.बां.( आदिवासी) उप विभाग, 
इ.मा.व. तळोदा 
(श्री.एस.व्ही.जोशी यांच्या 
दि.३०.११.२०१८ रोजी 
सेवानिवृत्तीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पदावर) 

४८. _ श्री.आर.पी.भगीरथ, खुला नाशिक ।सा.बां.उप विभाग क्र.१, तळोदा 

अ.जा. 

४९. | Thi cara खुला कोकण-१ | उप अभियंता, मुख्य अभियंता, 
सा.बां.प्रा.विभाग, कोकण 
कार्यालय, मुंबई 

५०. _ श्री.डी.ए.पाटील, खुला औरंगाबाद । विशेष कार्यकारी अधिकारी, 

इ.मा.व. मा.राज्यमंत्री (ग्रामविकास) 
यांच्या कार्यालयात प्रपत्र 
बढतीने पदस्थापना 

५१. | Seer are Tes खुला नाशिक ।सा.बां.उप विभाग क्र.२, शिरपूर 
(श्री.भदाणे यांच्या 
दि.३०.११.२०१८ रोजी 
सेवानिवृत्तीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पदावर 

५२.  श्री.व्ही.एन.जाधव खुला कोकण-१ ।उप कार्यकारी अभियंता, 
राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, पेण 

५३. श्री.एस.एस.संकपाळ खुला कोकण-१ । जि.प.(बां) उप विभाग, तलासरी 

५४.  _श्री.एल.पी.तांबे, खुला औरंगाबाद ।उप कार्यकारी अभियंता, 

अ.जा. जि.प.(बां) विभाग, हिंगोली 

५५. _श्री.सी.बी.रोष खुला नागपूर ।उप कार्यकारी अभियंता, 
सा.बां.विभाग क्र.१, गांदिया 

५६. श्रीमती एच.एस.धोपाडे खुला अमरावती । उप अभियंता, मुख्य अभियंता, 


सा.बां.प्राविभाग, अमरावती 


कार्यालय 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन Beal क्रमांकः पीओजी-२०१८/प्र.क्र.१८३/सेवा-२, दिनांक ३१.१०.२०१८ 


अ.क्र. | कनिष्ठ अभियंता यांचे नांव व| पदोन्नतीचा | वाटप करण्यात पदस्थापना 
जात प्रवर्ग प्रवर्ग आलेला 
विभागीय संवर्ग 

५७. ।श्री.व्ही.डी.मेड, खुला नाशिक । उप अभियंता, दक्षता व गुण 

इ.मा.व. नियंत्रण मंडळ, नाशिक 

५८.  । श्री.इक्बाळ जाफर खुला नागपूर ।उप कार्यकारी अभियंता, 
एकात्मिकत घटक (a) 
सा.बां.विभाग, नागपूर 

५९. श्री.एम.आर.पाठक खुला औरंगाबाद | जि.प.(बा) उप विभाग, किनवट 

६०. | श्री.आय.जी.पैठणकर, खुला नागपूर । सा.बां.उप विभाग, देवळी, 

इ.मा.व. जि.वर्धा 

६१. । श्री.ए.आर.झवर (अपंग) खुला कोकण-२ | aaa व गुण नियंत्रण उप 
विभाग, ठाणे 

६२. | श्री.एम.आर.पवार, खुला नाशिक ।सा.बां.उप विभाग, सिदखेडा 

डइ.मा.व. (अपंग) 

६३. | श्री.एस.व्ही.जोशी खुला नाशिक ।सा.बां.आदिवासी उप विभाग, 
तळोदा 

६४. _ श्री.एस.जी.निकुंभ खुला नाशिक (so कार्यकारी अभियंता, 
सा.बां.उत्तर विभाग, जळगांव 

६५. । श्री.आर.ए.गुप्ता खुला कोकण-२ | उप अभियंता, महाराष्ट्र सदन, 
नवी दिल्ली 

६६. । श्री.एन.पी.लातुरकर खुला अमरावती । जि.प.(बां) उप विभाग,बुलडाणा 

६७. ।श्री.आर.पी.नरवाडे, खुला औरंगाबाद | सा.बां.उप विभाग, जाफ्राबाद 

अ.जा 

६८. । श्री.व्ही.यु.पाटील, खुला अमरावती । जि.प.(बां) उप विभाग, महागांव 

इ.मा.व. 

६९. । श्री.एस.एस.दलाल खुला अमरावती । उप अभियंता,मुख्य अभियंता, 
सा.बां.प्रा.विभाग,अमरावती 
कार्यालय 

७०. श्री.एस.व्ही.फरसुळे खुला अमरावती ।राष्ट्रीय महामार्ग उप विभाग 


क्र.१, अकोला 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन Beal क्रमांकः पीओजी-२०१८/प्र.क्र.१८३/सेवा-२, दिनांक ३१.१०.२०१८ 


अ.क्र. | कनिष्ठ अभियंता यांचे नांव व| पदोन्नतीचा | वाटप करण्यात पदस्थापना 
जात प्रवर्ग प्रवर्ग आलेला 
विभागीय संवर्ग 
७१. ।श्री.डी.पी.मिश्रा खुला नागपूर ।सा.बां.उप विभाग, जिवती 
७२. ।श्री.जे.पी.काकडे, खुला नाशिक जि.प.(बां) उप विभाग, जळगांव 
इ.मा.व. 
७३. | श्री.एल.जी.मुंधडा खुला नागपूर । जि.प.(बा) उप विभाग, गोंदिया 
७४. श्री.पी.एस.अडकिने, खुला नागपूर जि.प.(बां) उप विभाग, चिमुर 
अ.जा. 
७५. | Habre. pout खुला अमरावती ।सा.बां.उप विभाग  क्र.१, 
यवतमाळ 
७६. | श्री.एस.पी.पाटील खुला कोकण-२ ।सा.बां.उप विभाग, चेंबुर 
मुख्यालय, कुर्ला, मुंबई 
७७. | श्री.एस.एल.शुक्ला खुला नागपूर ।सा.बां.उप विभाग, पुलगांव 
७८. । श्री.एस.व्ही.पाटील खुला नाशिक  ।सा.बां.उप विभाग, पाचोरा 
७९. ।श्री.डी.एल.चौधरी, खुला कोकण-१ ।सा.बां.उप विभाग क्र.२, श्रीवर्धन 
इ.मा.व. 
८०. _ श्री.बी.व्ही.दांडेकर खुला नागपूर जि.प.(बां) उप विभाग, पोभुर्णा 
८१. | MV pont खुला नागपूर । उप अभियंता, महाराष्ट्र रेल 
इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट लि 
मुबई (MIRDL) अंतर्गत 
नागपूर 
८२. _ श्री.एस.एल.भुंबरे, खुला अमरावती । जागतिक बॅक प्रकल्प उप 
इ.मा.व. विभाग, अकोला 
८३. | श्री.डी.एस.बाविस्कर, खुला कोकण-१ ।सा.बां.उप विभाग, मोखाडा 
इ.मा.व. 
८४. | श्री.आर.बी.पाटील खुला नाशिक  ।सा.बां.उप विभाग, बोधवड 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन Beal क्रमांकः पीओजी-२०१८/प्र.क्र.१८३/सेवा-२, दिनांक ३१.१०.२०१८ 


अ.क्र. | कनिष्ठ अभियंता यांचे नांव व | पदोन्नतीचा | वाटप करण्यात पदस्थापना 
जात प्रवर्ग प्रवर्ग आलेला 
विभागीय संवर्ग 
८५. | श्री.आर.के.पाटील, खुला कोकण-२ । उप अभियंता, दक्षता व गुण 
इ.मा.व. नियंत्रण मंडळ, नवी मुंबई 
८६.  ।श्री.डी.पी.गाडगे, अ.जा. खुला नागपूर ।उप कार्यकारी अभियंता 
जि.प.(बां) विभाग, वर्धा 


२. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ४.८.२०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णयान्वये पदोन्नतीमधील आरक्षण अवैध ठरविले आहे. मा.उच्च न्यायालयाच्या विरोधात राज्य शासनाने 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. सदर याचिका अद्याप 
प्रलंबित आहे. याबबात विधी व न्याय विभागाने खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यास कोणतीही 
वैधानिक अडचण नसल्याचे अभिप्राय fess आहेत. त्यानुसार तूर्तास पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या 
प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या 
अधीन राहून भरण्यात यावीत. अशी कार्यवाही करताना सेवाज्येष्ठता यादीमधील मागासवर्गीय 
अधिकारी/कर्मचारी यांना पदोन्नती देण्यापूर्वी ते दिनांक २५.५.२००४ च्या शासन निर्णयातील तरतुपदीनुसार 
आरक्षणाचा लाभ मिळून सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आले नाहीत, याची खात्री प्रत्येक प्रशासकीय 
विभागाने करावी, sa सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक २९.१२.२०१७ च्या पत्रान्वये दिलेल्या 
आहेत. 


त्यानुसार उपरोक्‍त नमूद अभियंत्यांच्या पदोन्नत्या ह्या मा.सर्वोच्च न्यायालायत दाखल विशेष अनुज्ञा 
याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील 
रिक्‍त पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात करण्यात येत आहेत. 


३. उपरोक्त नमूद अभियंत्यांच्या पदोन्नत्या हया निव्वळ तात्पूरत्या स्वरूपाच्या असून, सदर 
पदोन्नतीच्या अनुषंगाने त्यांना उप विभागीय अधिकारी या संवर्गात जेष्ठता मिळणार नाही. तसेच आवश्‍यकता 
भासल्यास अशी तात्पुरती पदोन्नती दिलेल्या अभियंत्यांना पदावनत करण्यात येईल. सदर अट मान्य 
असल्याबाबत सदर अभियंत्यांकडून पदोन्नतीच्या पदावर रूजू करून घेण्यापूर्वी लेखी स्वरूपात संमती पत्र 
घेण्यात यावे. 


४. उपरोक्त नमूद अभियंत्यांविरूध्द, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ मधील 
नियम ८ व १० खाली विभागीय चौकशी चाळू अथवा प्रस्तावित /न्यायालयीन प्रकरण/॥ दाखल 
नसल्याच्या अटीच्या अधीन राहून सदर पदोन्नत्या देण्यात येत आहेत. तथापि, यापैकी एखादया 
अभियंत्याच्या विरूध्द या आदेशाच्या दिनांकास विभागीय चौकशी/ न्यायालयीन प्रकरण/॥१ दाखल 
असल्यास त्यांच्याबाबतीत हे पदोन्नती आदेश आपोआप रद्द होतील. 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०१८/प्र.क्र.१८३/सेवा-२, दिनांक ३१.१०.२०१८ 
षु. पदोन्नत होणाऱ्या कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, 
क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.१५६/कार्या-१२, दि.२८.४.२०१५ व दिनांक १६.७.२०१५ व सुधारित अधिसूचना, 
दिनांक १५.६.२०१७ मधील तरतुदीनुसार विभागीय संवर्गाचे वाटप करण्यात आले आहे व पदोन्नतीनंतर 
त्यांची पदस्थापना केलेले ठिकाण/कार्यालय याबाबतचा तपशील परिच्छेद-१ मध्ये मध्ये त्यांच्या नावासमोर 
नमूद करण्यात आलेला आहे. 


६. उपरोक्त नमूद कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना देण्यात येणारी पदोन्नती ही, संबंधितांच्या वयाचे 
५०/५५ व्या वर्षानंतर पुनर्विलोकन करावयाच्या शासन निर्णयातील तरतूदींच्या अधिन राहील. 


0. संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग / अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम मंडळ यांना अशी विनंती करण्यात येते की, त्यांच्याकडे नियुक्‍त असलेल्या संबंधित कनिष्ठ 
अभियंता ( स्थापत्य) यांना पदोन्नतीचे व सविस्तर नियुक्तीचे आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून 
तात्काळ कार्यमुक्त करावे व नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी कमीतकमी पदग्रहण अवधी घेऊन रजेवर न जाता 
किंवा कोणत्याही प्रकारे नियुक्‍ती रद्द करण्याचे अभिवेदन न करता रुजू होण्याचे आदेश द्यावेत. 


८. जर वरील अभियंते दिनांक ३०.११.२०१८ पर्यंत पदोन्नतीनंतर देण्यात आलेल्या सविस्तर 
नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर झाले नाहीत तर त्यांना पदोन्नतीमध्ये स्वारस्य नाही असे गृहीत धरुन त्यांच्या 
पदोन्नतीचे आदेश कसलीही नोटीस न देता रद्द करण्यात येतील. याबाबत नंतर कोणत्याही अभिवेदनाचा 
विचार केला जाणार नाही यांची संबधितांनी कृपया नोंद घ्यावी. 


९. संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग/मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना 
कळविण्यात येते की, त्यांच्या प्रादेशिक विभागात नियुक्‍ती दिलेले पदोन्नत अभियंते दिनांक 30.99.209¢ 
पर्यंत हजर न झाल्यास त्यांची नावे शासनास कळवावीत जेणेकरुन शासनस्तरावर पुढील कार्यवाही करणे 
शक्‍य होईल. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०३११७५४२१७७१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arvind Ja 


Arvind is her tae 

Jagannath 

Kamble a 
(अ.ज.कांबळे ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई पत्राने. 
२) महालेखापाल-१/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
३) सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०१८/प्र.क्र.१८३/सेवा-२, दिनांक ३१.१०.२०१८ 
४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद 
५) सह सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६) अधिक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक. 
) 
) 
) 


मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 
आयुक्‍त, महिला व बाल कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
कार्यकारी संचालक, कृषी पणन महामंडळ, पुणे 
१०) प्रशासकीय अधिकारी, पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण, पुणे 
११) प्रशासकीय अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रधिकरण, पुणे 
१२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र रेल SREP डेव्हलपमेंट लि., SRE SHS, नरीमन 
पॉईंट, मुंबई 
१३) सर्व कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना संबंधित मुख्य अभियंता सा.बां.प्रादेशिक विभाग यांचे 
मार्फत. 
१४)मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१५)मा. मंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१६) मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून)यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१७) मा. राज्यमंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१८)प्रधान सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


eS 


vo 


१९) सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०) सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक , सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

29) कार्यासन प्रशा-२,सेवा-१,सेवा-३,आस्थापना- १/३, सेवा-६,रोख शाखा, संगणक कक्ष, सा.बां.विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, 

२२) कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 


पृष्ठ १० पैकी १० 


